हज यात्रा २०१८ करिता सौदी अरेबिया येथे 
प्रतिनियुक्तीवर पाठविण्यात आलेल्या खादिमुल 
हुज्जावर झालेला खर्च भागविण्यासाठी पुरवणी 
मागणीद्वारे प्राप्त निधीचे वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः हज-२०१८/प्र.क्र.१६९ /का-५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०४.०१.२०१९ 


वाचा: - 
१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः - पूरक-२०१८/प्र.क्र.९५/अर्थ-३, 
दि.२७ जुले, २०१८. 
२. वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.३००/२०१८/व्यय-१, दि.११.१२.२०१८. 


हज यात्रा, २०१८ करिता सौदी अरेबिया येथे प्रतिनियुक्तीवर पाठविण्यात आलेल्या 
खादिमुल हुज्जावर होणारा खर्च वित्तीय वर्ष २०१८-१९ मध्ये उपलब्ध झालेल्या निधीतून 
भागविणे शक्य नसल्याने आव्यक अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्याकरिता रु.७१,२८,०००/- 
( एकाहत्तर लक्ष अठ्ठाविस हजार फक्त) ची पुरवणी मागणी “मागणी क्र. झेड ई-१, २२३५- 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाज कल्याण, २०० इतर कार्यक्रम (०१) (१८), यात्रेकरुंचा 
खर्च (योजनेतर), (२२३५ ए २६७” या लेखाशीर्षाखाली राज्य विधिमंडळास मान्यतेस्तव सादर 
करण्यात आली होती. त्यानुसार रु.७१,२८,०००/- इतक्या रकमेची पुरवणी मागणी राज्य 
विधिमंडळाच्या सन २०१८ च्या पावसाळी अधिवेहानात मंजूर झाली असून वित्त विभागाच्या 
मान्यतेने सदर निधी पैकी रु.४९,८९,६००/- इतका निधी महाराष्ट्र राज्य हज समितीस वितरित 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन नणय निर्णय :- 

शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.पूरक-२०१८/प्र.क्र.९५/अर्थ-३, दि.२७.०७.२०१८ 
मधीळ (क) अनुसार हज यात्रा, २०१८ करिता सौदी अरेबिया येथे प्रतिनियुक्तीवर पाठविण्यात 
आलेल्या खादिमुल हुज्जावर झालेला खर्च भागविण्यासाठी पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर निधी 
(रु.७१,२८,०००/-) पैकी ७०% निधी म्हणजे रु.४९,८९,६००/- इतका निधी वितरित करण्यास 
वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र.३००/२०१८/व्यय-१, दि.११.१२.२०१८ अन्वये मान्यता 
दिली आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य हज समितीस रु.४९,८९,६००/- इतका निधी वितरित 
करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. हा झासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक, दि.२७.०७.२०१८ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारांतर्गत निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः हज-२०१८/प्र.क्र.१६९ /का-५ 


3८ हाशासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेताक २०१९०१०४१११५२३१७१४ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by Mahesh Sadashiv 
Choukekar 
Date: 2019.01.04 15:58:41 +05'30' 


(म. स. चौकेकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), मुंबई / नागपूर, महाराष्ट्र 
राज्य. 

2. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

३. कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य हज समिती, रु.क्र.६ व ७, तळमजला, साबू 
सिद्दिकी,मुसाफिरखाना, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 

४. अवर सचिव (व्यव-१), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५.अवर सचिव (का-७, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

६. निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


